बीम्स प्रणालीस संलग्न आभासी स्वीय प्रपंजी लेखा 
राबविण्याकरीता महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास 
महामंडळा अंतर्गत असणाऱ्या कार्यकारी अभियंत्यांना 
संवितरण अधिकारी घोषित करणे बाबत 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र.ईप्रशा २०१९/(३३३/२०१९)/लपा भाग-२ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक २८/१२/२०२१ 
वाचा 
१) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण/२०१४ /(३८/२०१४)/लेखा, दि. २२/०७/२०१५ 
२ जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण/२०१७/(१२/२०१७/लेखा, दि. १६/०५/२०१७ 
3) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र. ईप्रशा २०१९/(३३३/२०१९)/लपा भाग-२ दि.१३/१२/२०१९ 
४ वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.९२/कोषा-प्रशा ५, दि.०२/०३/२०२१ 
५ जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र. ईप्रशा २०१९/(३३३/२०१९)/लपा भाग-२ दि.०५/१०/२०२१ 
६ जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र. SUS २०१९/(३३३/२०१९)/लपा भाग-२ दि.२८/१२/२०२१ 


प्रस्तावना 

जलसंपदा विभागा अंतर्गत महामंडळे व त्या अंतर्गत कार्यालयांच्या लेखे व अनुषंगिक 
अभिलेखांमध्ये एकसुत्रीपणा आणणे, त्या द्वारे उपलब्ध होणाऱ्या माहितीची मांडणी अधिक उपयुक्त व वापर 
सुलभ करणे व लेख्यांचे तत्परतेने अद्यावतीकरण करणे शाक्य व्हावे याकरिता महामंडळांचे लेख्यांचे 
संगणकीकरण करण्यासंदर्भात आवश्‍यक सुचना संदर्भ क्र १ नुसार देण्यात आलेल्या आहेत. 

शासन स्तरावरून महामंडळ व त्यांच्या अधिनिस्त क्षेत्रीय कार्यालयांना होणारे निधी वाटप व 
त्यातून केला जाणारा खर्च यावर प्रभावी नियंत्रण राखणे शाक्य व्हावे. यादृष्टीने लेख्यांचे संगणकीकरण 
करण्याच्या हेतूने माहितगार अधिकाऱ्यांची समिती संदर्भ क्र. नुसार स्थापन करण्यात आली आहे. 
त्यानुषंगाने बीम्स (Budget Estimation, Allocation and Monitoring System) सारखी प्रणाली विकसित 
करण्यासाठी राष्ट्रीय सुचना केंद्रामार्फत (National Informatics Center) Integrated Finance 
Management System (IFMS) ही नवीन प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. 

संदर्भ क्र.४ च्या शासन निर्णयानुसार, सदर प्रणाली १ एप्रिल, 2029 पासून महाराष्ट्र कृष्णा खोरे 
महामंडळासाठी पथदर्शी स्वरूपात व १ ऑगस्ट, २०२१ पासून सर्व पाटबंधारे महामंडळात प्रायोगिक 
तत्वावर वापरणे आवश्यक आहे. दि.०१ एप्रिल, 2022 पासून पुढे जलसंपदा विभागांतर्गत कार्यरत सर्व 
पाटबंधारे महामंडळांना सदर प्रणालीचा वापर अनिवार्य राहील. 

त्याप्रमाणे सदर प्रणाली कार्यान्वित करण्यापूर्वी महाराष्ट्र कृष्णा खोरे महामंडळा अंतर्गत 
असणाऱ्या ३३ विभाग प्रमुखांना संदर्भ क्र.३ च्या शासन निर्णय अन्वये संवितरण अधिकारी घोषित 
करण्यात आले आहे. तसेच संदर्भ क्र.५ च्या शासन निर्णय अन्वये इतर ९ विभाग प्रमुखांना संवितरण 
अधिकारी घोषित केले होते. तथापि सदर शासन निर्णयातील संवितरण सांकेतांक चुकीचे असल्याची बाब 
निदर्शनास आल्यामुळे संदर्भ क्र.५ चा शासन निर्णय अधिक्रमित करून, सुधारित संवितरण सांकेतांक 
अंतर्भूत करून सदरहू प्रणाली महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळा अंतर्गत असणाऱ्या ९ विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः SAM २०१९/(३३३/२०१९)/लपा भाग-२ 


प्रमुखांना संवितरण अधिकारी घोषित करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. याबाबत झासनाने पुढील 
प्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय 


१. महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे या कार्यालयाकडील सद्य:स्थितीत कार्यान्वित असलेले 
स्वीय प्रपंजी लेखा खाते क्र.८५४१ योजना सांकेतांक क्र.८४४३००८१ कोषागार कार्यालय पुणे येथे 
आहे. सदर स्वीय प्रपंजी लेख्यामधून निधी आहरणासाठी कार्यकारी संचालक यांना प्राधिकृत करण्यात 
आले आहे. परंतु नवीन विकसित होणाऱ्या Integrated Finance Management System (IFMS) या 
प्रणाळीसाठी महामंडळ अधिनिस्त कार्यकारी अभियंता यांचेकडून पुणे कोषागारातील महामंडळाच्या 
स्वीय प्रपंजी लेख्यामधून रक्‍कम वितरीत करणे आवश्‍यक असल्याने सोबत जोडलेल्या यादीतील ९ 
कार्यकारी अभियंता यांना “आभासी स्वीय प्रपंजी लेखा अंतर्गत संवितरण अधिकारी” (Disbursing 
Officer under PLA Account) घोषित करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचा संवितरण सांकेतांक सोबत 
दिलेल्या यादीमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेला आहे. 

२. वित्त विभागाकडून, वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.९२/कोषा-प्रश्ा ५, दिनांक 
०२/०३/२०२१ नुसार पुढील कार्यवाही करावी असे निर्देश प्राप्त झाले आहेत. त्याप्रमाणे कार्यवाही 
करण्याची दक्षता सर्व महामंडळाकडून तसेच ई-प्रशासन मंडळाकडून घेणेत यावी. 

३. सदर आदेश वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ/२१८/२०२१/कोषा-प्रशा ५, दि.०९/१२/२०२१ 
नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२११२२८१४५१५७३१२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षाकीत करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्रचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Rekha Ajit Bhawar 
Date: 2021.12.28 14:53:13 +05'30' 
(रेखा भवार) 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य. 

३. सर्व मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य., मुंबई. 

४. विरोधी पक्ष नेते विधान परिषद / विधानसभा. 

५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. अपर मुख्य सचिव (ले व को), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईप्रशा २०१९/(३३३/२०१९)/लपा भाग-२ 


११. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. सर्व कार्यकारी संचालक, पाटबंधारे विकास महामंडळ. 

१३. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 
१४. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 

१५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

१६. कोषागार अधिकारी, पुणे/नागपूर/जळगांव/औरंगाबाद/ठाणे. 

१७. मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, पुणे. 


१८. आंतर वित्त सल्लागार व उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१९. अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा ईप्रशासन मंडळ, पुणे. 
२०. कार्यासने अर्थ-१/२/लेखा/निवसं, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२१. लपा कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईप्रशा २०१९/(३३३/२०१९)/लपा भाग-२ 


शासन निर्णय क्र.ईप्रशा २०१९/(३३३/२०१९)/लपा भाग-२ दि.२८/१२/२०२१ चे सहपत्र 


महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे 


पुणे कोषागारातील स्वीय प्रपंजी खाते क्र.२२०१००८५४१ योजना अंतर्गत कार्यकारी अभियंता यांना स्वीय 
प्रपंजी लेखा अंतर्गत संवितरण अधिकारी संकेतांक वाटप करण्यात आला आहे. तो खालील ARM रकाना क्र. ६ 


मध्ये नमुद केला आहे. 
संबंधित कार्यकारी संवितरण 
अभियंत्यांचा द अधिकारी 
. Istin सांकेतांक ‘ 
अ.क्र कार्यालयाचे नाव कार्यालयाचा पत्ता मोबाईल क्रमांक 1 : सांकेतांक 
oae 
(Disbursing 
Officer Code) 
q २ 3 8 दु ६ 
कार्यकारी अभियंता, पुणे | नवीन प्रशासकीय इमारत, 
१ : ९८२३२८२९०७ २२०१००३९०५ =| २२०१३४८५४१ 
पाटबंधारे विभाग, पुणे | साधू वासवानी चौक, पुणे 
कार्यकारी अभियंता, निरा 
अधिकारगृह, फलटण, 
२ उजवा कालवा विभाग, ९९२२१०७६६९ २३१०००३९७५ । २२०१३५८५४१ 
ता.फलटण जि.सातारा 
फळटण 
कार्यकारी अभियंता, वारणाली वसाहत, 
3 सांगली पाटबंधारे विभाग, विश्रामबाग, सांगळी ९८२२२६४८९३ २४०१००३९०५ | २२०१३६८५४१ 
सांगली ता.मिरज जि.सांगली 
कार्यकारी अभियंता, 
त्या मु.पो.नारायणगाव 
४ कुकडी पाटबंधारे विभाग ९८२२०४१४३१ २२०७००४२८७ । २२०१३७८५४१ 
| ता.जुन्नर, जि.पुणे 
क्रमांक १, नारायणगाव 
कार्यकारी अभियंता, त ता tts 
nee मु.पो.श्रीगोंदा, ता.श्रीगोंदा, 
4 कुकडी पाटबंधारे विभाग ९८९०९९८४६९ ५४१२००४२८८ । २२०१३८८५४१ 
, श्रीगोंदा जि.अहमदनगर 
क्रमांक २, श्रीगोंदा 
कार्यकारी अभियंता, 
नवीन प्रशासकीय इमारत, 
६ | चासकमान प्रकल्प विभाग, ९४०४९२५६२७ २२०१००३९६३ । २२०१३९८५४१ 
साधू वासवानी चौक, पुणे 
पुणे 
eae! भीमा विकास विभाग 
कार्यकारी ; 
क्रमांक 2, मोहितेनगर, 
७ भीमाविभाग क्रमांक २, ८६०००५३६३४ २५०१००४१८९ । २२०१४०८५४१ 
होटगी रोड, सोलापूर 
सोलापूर 
४१३००३ 
कार्यकारी अभियंता, भीमा | उजनी वसाहत, चंद्रभागा 
८ प १ | ९४२२०६९६४३ २५०९००४१७२ । २२०१४१८५४१ 
पाटबंधारे विभाग, पंढरपूर नगर, चंद्रपूर 
कार्यकारी अभियंता, 
९ कोल्हापूर पाटबंधारे सिंचन भवन, कोल्हापूर- | ९९२२९५५२२९ । २६०१००३९०५ | २२०१४२८५४१ 


विभाग, (उत्तर), कोल्हापूर 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


